गो. ते. रुग्णालय इमारत संकुलातील ७ 
वा व ८ वा मजला येथील पाणी पुरवठा 
व स्वच्छता विभागामधिळ अवर सचिव, 
कक्ष अधिकारी, आणि कर्मचा-यांच्या 
जागेची दुरुस्ती व नुतनीकरण 
(Providing Renovation to the 
Electrical Installation) कार्यान्वीत 
करण्यासाठीच्या विद्युत विषयक कामांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- दुरूस्ती-२०२३/प्र.क्र. ४१/पापु ०२ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक: २९ डिसेंबर, २०२३. 


१)कार्यकारी अभियंता (विद्युत), दक्षिण मुंबई विद्युत विभाग, सा. बां. विभाग, मुंबई यांचे पत्र क्र 
काअ/दमुंविवि/स्विय/४१७१/२०२३, दि. २६/०७/२०२३. 


२) कार्यकारी अभियंता (विद्युत), दक्षिण मुंबई विद्युत विभाग, सा. बां. विभाग, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
काअ/दमुंविवि/स्विय/४१७२/२०२३, दि. २६/०७/२०२३. 


3) कार्यकारी अभियंता (विद्युत), दक्षिण मुंबई विद्युत विभाग, सा. बां. विभाग, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
काअ/दमुंविवि/स्विय/४१७४/२०२३, दि. २६/०७/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


उपरोक्त वाचा संदर्भ क्र. १ , संदर्भ क्र. २ व संदर्भ क्र. 3 अन्वये पाणी पुरवठा व स्वच्छता 


विभागाच्या गो.ते. रूग्णालय संकुल इमारतीच्या ७ व्या मजल्यावरील पाठीमागच्या बाजूस असलेल्या 
पॅसेज मध्ये अवरसचिव व कर्मचा-यांना बसण्याच्या जागेतील विद्युत जोडणीत बदल करून विद्युत 


जोडणीच्या कामाची (Providing Addition and alteration to the Electrical Installation) दुरूस्ती व 


नुतणीकरण तसेच ८ व्या मजल्यामधील पोटमाळा येथिळ कामाकरीता कार्यकारी अभियंता (विद्युत), 
दक्षिण मुंबई विद्युत विभाग, मुंबई - ०१ या कार्यालयाने संदर्भाधीन पत्र क्र. (१ ,२, व ३) अन्वये vat 


कामांचे अंदाजपत्रक विभागास सादर केले आहे. सदर प्रस्तावास कार्योत्तर प्रशासकीय मान्यता 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकःदुरूस्ती- २०२३/प्र.क्र.४१/पापु ०२ 
शासन निर्णय - 

गो.ते. रुग्णालय संकुल इमारत येथीळ ७ व्या मजल्यावरील पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभागामध्ये पाठीमागच्या बाजूस असलेल्या पॅसेज मध्ये विभागामधिलळ अवर सचिव तसेच कर्मचाऱ्यांना 
बसण्याच्या जागेतील विद्युत जोडणीत बदल करुन विद्युत जोडणीच्या कामासाठी तसेच ७व्याव ८ 
व्या मजल्यावरील पोटमाळा येथील विद्युत जोडणीच्या कामासाठी कार्यकारी अभियंता विद्युत यांनी 
संदर्भाधीन पत्रान्वये विद्युत कामांकरीता अनुक्रमे रू. ४,५२,४८८ /-, रू. ३,२६,८९७ /- व रू. 
४,९८,८१८ /- असे एकूण रू. १२,७८,२०३ /- (अक्षरी रुपये बारा लाख अठ्ठ॒याहत्तर हजार दोनशे तीन 
फक्‍त) इतक्या रकमेचा प्रस्ताव सादर केलेले आहेत. मागणी केलेल्या निधीमधून सेंटेज चार्जेस अनुक्रमे 
रु. ३३,५१८ /- ,रु. २४,२१५ /- व रु. ३६,९४९ /- = ९४,६८२ /- इतकी एकूण रक्‍कम वगळून 
उर्वरित रु. ११,८३,५२१ /- (अक्षरी रुपये अकरा लाख त्र्याऐंशी हजार Tras एकवीस फक्‍त ) इतक्या 
निधीच्या अंदाजपत्रकास कार्योत्तर प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र कामाचे स्वरूप अंदाजित खर्च (रुपये) 

१ । गो रुग्णालय संकुल .ते .७वा मजला पाणी पुरवठा व स्वच्छता ३,४१,४०३.२० 
विभागामधिल अवर सचिव आणि कर्मचायांच्या जागेची दुरुस्ती व - 
) नुतनीकरणा?(०॥0119 Renovation to the Electrical 
Installation) कार्यान्वित करण्याबाबत विद्युत कामे 


2) ।आकस्मिकखर्च%४&/ढ |  १३,६५६.१३ 
३ ।१८%जी. एस.टी. ६३,९१०.६८ 
एकुण विद्युत ख ४,१८,९७०.०१ 
पुर्णाकात रक्‍कम (एकुण) ४,१८,९७०.०० 
अ.क्र माचे स्वरूप अंदाजित खर्च (रुपये 
१( | गो रुग्णालय संकुल .ते .इमारत, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग २,४६,६४४.६० 


८ व्या मजल्यामधील पोटमाळा येथिल कामाकरीता दुरुस्ती व 
नुतनीकरण )Providing Renovation to the Electrical 
Installation) कार्यान्वित करण्याबाबत विद्युत कामे 


2) | ४आकरिमिक खर्च % ९,८६५.७८ 
३ | 92 % OT. एस.टी. ४६,१७१.८७ 
एकुण विद्युत ख ३,०२,६८२.२५ 

पुर्णांकात रक्‍कम (एकुण) ३,०२,६८२.०० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःदुरूस्ती- २०२३/प्र.क्र.४१/पापु ०२ 


अ.क्र PATO स्वरूप अंदाजित खर्च (रुपये) 

१ । गो रुग्णालय संकुल .ते .७वा मजला पाणी पुरवठा व स्वच्छता ३,७६,३५९.९० 
विभागामधिल अवर सचिव आणि कर्मचायांच्या जागेची दुरुस्ती व - 
) नुतनीकरणा?(०॥0119 Renovation to the Electrical 
Installation) कार्यान्वित करण्याबाबत विद्युत कामे 


२) | ४आकस्मिक खर्च % १५,०५४.४० 
३ | 92 % OT. एस.टी. (90, 848.419 
एकुण विद्युत खर्च ४,६१,८६८.८७ 
पुर्णाकात रक्‍कम (एकुण) ४,६१,८६९.०० 


०२. उपरोक्त निधी रु. ११,८३,५२१ /- (अक्षरी रुपये अकरा लाख त्र्याऐंशी हजार पाचछी एकवीस 
फ़क्त) मागणी क्र.”वाय-५, ३४५१ सचिवालय आर्थिक सेवा, (००) ogo - सचिवालय, (9) पाणी पुरवठा 
व स्वच्छता विभाग, (०१) (०१) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग (३४५१ ०४६७, २७ लहान बांधकामे 
(अनिवार्य” या लेखाशिर्षाअंतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये अर्थसंकल्पित निधीतून या उद्दिष्टाखाली 
शासनाकडून निधी उपलब्ध झाल्यानंतर काम सुरु करण्यात येईल या अटीस अधीन राहून प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

०३. हा झासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र. 
१०/इमा-२, दि. २५/०९/२०१९ मधील तरतुदीस अनुसरुन तसेच, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय 
क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग -२ दि. २०/९/२०१९ च्या सोबतच्या वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका - १९७८ मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ समोरील 
नियम क्रमांक १३४ (३) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार व वित्त 
विभाग अ.सं. क्र.४४९/व्यय -०३ दि.३१/१२/२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

०४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२२९१५३३५५३१२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःदुरूस्ती- २०२३/प्र.क्र.४१/पापु ०२ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANJAY VITHOBA KALBHOR 

DN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY 
AND SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f38e777689de3b7f0254b419127daa9612b470f287aa6310645 
bf8f39ddb6811, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=DF8236826D559FF6F7F76F 1D6D59C70C92E9C010F480 
17078D824BE6D2B5B8D1, cn=SANJAY VITHOBA KALBHOR 

Date: 2023.12.29 17:32:37 +05'30' 


(संजय काळभोर) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
अधिदान व लेखा अधिकारी 


प्रत, 
०१.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -०१, मुंबई. 
०२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
०३. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय साहाय्यक. 
०४. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई. 
०५. मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई. 
०६. अधीक्षक अभियंता, मुंबई (सा. बां.) मंडळ, मुंबई. 
०७. कार्यकारी अभियंता, एकात्मिकृत घटक (सां.बा.) विभाग, मुंबई. 
०८. उप सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
०९. उप सचिव (व्यय-०३), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कार्यासन -२२, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
99. अवर सचिव, रोखशाखा, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. अवर सचिव (पापु-०४) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवड नस्ती (पापु - ०२) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


